अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची 

महासंचालक (न्यायिक व atin), यांच्या 
आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई येथील सहसंचालक, गट-अ या 
संवर्गातील अधिका-याची दि.१.१.२०१६ स्थित अंतिम 
सामायिक जेष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.५४०/पोल-४, 
गृह विभाग,मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२, 
दिनांक :- २९ ऑक्टोबर, २०१६ 
संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११, 
2) गृह विभाग, परिपत्रक क्र. एफएसएल-०४१६/प्र.क्र.५४०/पोल-४, दिनांक २८.९.२०१६, 
३) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक मुं/का/६३४०-४१/१६, दिनांक-०४.१०.२०१६. 

शासन परिपत्रक :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), यांच्या आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई येथील दि.१५-०५-२०१३ या कालावधीत सहसंचालक, गट-अ या संवर्गातील नियुक्‍त 
झालेल्या अधिका-याची तात्पुरती (Provisional Additional) सामायिक जेष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक (२) 
च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्रमांक (३) च्या पत्रान्वये सदर ज्येष्ठतासूचीवर प्राप्त 
झालेले आक्षेप, हरकत व त्रुटी विचारात घेऊन सादर केलेल्या अभिप्रायानुसार सहसंचालक या संवर्गातील 
अधिका-याची दि.१.१.२०१६ स्थित सामायिक ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” नुसार 
दर्शविल्याप्रमाणे आता अंतिम करण्यात येत आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूची सहसंचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिका-याच्या निदर्शनास आणण्यात यावी. 
3: हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१६११०७१४५६५३९८२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Somnath V Potare 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
h V Pp Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Somnath V Potare माळा 
12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V Potare 
Date: 2016.11.07 15:00:58 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई 

२) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) संबंधित अधिकारी यांना (महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 

४) निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४) 


'परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, समान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१९/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ प्रपत्र -अ नुसार महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),यांच्या 


आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील सहसंचालक,गट-अ संवर्गाची दिनांक १.९.२०१९६ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासूची. 


अ. शि नांव प्रवर्ग शि युक्‍त युक्‍तीचा म येष्ठ शैक्षणिक पेवेचे अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादि दिनांक/ दिनांक अर्हता(&&8.। ठिकाण 
प्रवर्ग बदलला त विभागीय ज्येष्ठतेचा 
असल्यास परीक्षेद्वारे नियुक्‍त मानीव 
त्याचा दिनांक) उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष) 
दशिंआ २ ३ v & & 1_ ७ | ८ ९ | go | ie १२ 
| ; श्री.बा.ब.दोंडव खुला ०१.०१.१९५९ | १५.५.२०१३ 7 १५.५.२०१३ | ३१.१२.२०१६ | एम.एस.स । श्री. दौंडकर यांचो प्रथम 
(रसायनशा शासन निर्णण गृह विभाग 
स्त्र 'एफएसएल ०४१२/ प्र.क्र. 


४१९८/ पोल-४, दि. ९५. ०५. 
२०१३ अन्वये आणि शासन 
निर्णय गृह विभाग एफएसएल 
०४९२ / प्र.क्र. ४१८/ पोल- 
४, दि. ०६.१९. २०१५ अन्वये 
सहसंचाळक पदावर तदर्भ 
पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. 


